राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपआयुक्त 
(वरीष्ठ श्रेणी) (गट-"अ") संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०१३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता 
यादी 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.१/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
तारीख: १६ जानेवारी, २०१५. 


वाचा : शासन परिपत्रक गृह विभाग क्र. इएसटी २७१२/ प्र.क्र. 338/ राउश्यु-४, दि. १५.०३.२०१३. 
शासन परिपत्रक : 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उप आयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट "अ" या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 
०१.०१.२०१३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबत जोडलेली आहे. सदर सेवाजेष्ठता यादी संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये दर्शविलेला जेष्ठता क्रमांक व इतर माहितीबाबत काही 
आक्षेप असल्यास अथवा चुकीची माहिती दर्शविळी आहे असे वाटत असल्यास हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांत शासनास प्रतिवेदन सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांना देण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या प्रतिवेदनांचा विचार करुन या पदाची दि. १.०१.२०१३ ची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही 
करण्यात येईल. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या प्रतिवेदनांचा विचार केला जाणार नाही. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०११९१५५६४४३०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush S 


Gharge 

An ku S h DN: CN = Ankush S Gharge, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


G h a rg eC OU = Joint Secretary 


Date: 2015.01.19 16:29:33 
+05'30' 


अं. शा. घार्गे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येत आहे की, सदर तात्पुरती सेवा जेष्ठतायादी सर्व संबंधितांना मिळण्याबाबत 
आवश्यक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या दप्तरी ठेवावी. 
२. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क) 
३. राउशु-१, निवडनस्ती. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-२७१५/प्र.क्र.०१/राउशु-१, दिनांक १६ जानेवारी, २०१५ चे सहपत्र — 
उपआयुक्त (वरोष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाची दि. 02.02, 2023 रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती न 


gs ज्येष्ठता | नांव | vat | जन्मतारोख | Tae fool दिनांक | नियुक्‍तोचा । ज्येष्ठता दिनाक / | संवानिवृत्तीचा =o अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक माग ज्यंष्ठतचा मानाव दिनांक Stee अहता 
दिनांक | 
e[ २ 2 ¥ ष्‌ & E c ९ ह. काक 
2 g | श्रीमती टी. एस. खुला | २३.०७.१९६३ | १७.०८.१९८९ | पदोन्नतीने | ३०.०६.२००७ | ३१.०७.२०२१ एमए 
दांडेकर | 
शश (a tam साळुंखे | खुला | 20.08.2982 | १७.०८.१९८९ | पदोन्नतीने ..०६.२००७ | ३०.०६.२०१९ | aU | | 
{ | 1 
Se See eee. ener र कान eee Se ane eee 
३ ३ । श्री. के.एस. पवार । खुला | ०६.०३.१९५७ | १७.०८.१९८९ | पदोन्नतोने ४.०९.२००९ ३१.०३.२०१५ | aT | | 
. व्ही.जी. इंदिसे | अ.जा. । २२.१२.१९६९ | ३०.०४.१९९७ | पदो ४.०९,२००९ ३१.१२.२०२७ | बो ए एलएलब 
4 = - का = 
श्रा. वाय.एम. पवार अ.ज. | ०१.०६.९९६४ | २५.०४.१९९७ | पदान्नतीने डइॅ.०९.२००९ ३१.०५.२०२२ बीए 
६. | श्रो. वाय.पी. सावंत | खुला | ०१.०१.१९६८ | १०.०४.१९९७ | पदोन्नतीने | २३.०३.२०११ | ३१.१२.२०२६ स्सं 
७ श्री. पो. एच. पवबारा | विजा | २०.०५.१९७५ | १९.१२.१९९८ | पदोन्नतीने | २३.०३.२०१९ | ३१.०५.२०३३ | बी एस्सी (अग्नी) 
काल _ रि नक a श्‌ eo 5-0 & ल्क 2 र्जा = = _ Ct oS जा ८० 
Cc श्रा. एस.एन. चव्हाण खुला ०१.०६.१९६८ १२०.०४.१९९७ पदान्नतान १.०६.२०१२ २१.५.२०२६ बा इ(साव्हल) 


एम एस्सी (अग्री) | 


पदोन्नतीने |  १.०६.२०९२ ३०.११.२०३२ 


य eae 
श्री. पी.पी. सुर्व खुला | १४.११.१९७४ 


Digitally signed by Ankush S 


An ku S h S BN CN Ankush S Gharge 


S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra 


G h a ge e OU = Joint Secretary 


Date: 2015.01.19 16:29:58 
+05'30' 


( अं. शा. घाग ) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


